RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
संचालक , नगररचना यांजकडून 

प्रादेशिक योजना, धुळे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ४ चे उपकलम ( १) अन्वये प्रादेशिक 
नियोजन मंडळामध्ये नगररचना तथा नियोजन विषयक 

तज्ज्ञ नियुक्तीबाबत . 
क्रमांक प्रा . यो./ धुळे/ तज्ज्ञ / नासंघ/ टीपीव्ही - ७/९२४ . - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे उपकलम (१ ) 
मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने नियत केलेल्या धुळे प्रदेशातील जमिनीचा वापर आणि विकास यांचे 
नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१६ /९९४ / प्र.क्र . ५१६/ १६ / धुळे प्रदेश / नवि - १३ , दिनांक १४ जुलै २०१६ अन्वयेप्रादेशिक 
नियोजन मंडळ (यापुढे “ उक्त मंडळ ” असे उल्लेखिलेले) गठित केले असून त्यामध्ये नगररचना तथा नियोजन विषयक तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक 
करण्याविषयी संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत केले आहे. 

त्यास अनुसरून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त मंडळामध्ये नगररचना व नियोजन विषयक तज्ज्ञ म्हणून नेमणूक केलेले 
श्री . दि . बा . ठोंबरे ( सेवानिवृत्त सहायक संचालक, नगररचना) यांनी तज्ज्ञ म्हणून पुढील काम करणेस असमर्थता दर्शविली असून तसा राजीनामा 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ च्या पत्राद्वारे सादर केला आहे. त्यामुळे श्री. ठोंबरे यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्यात येत असून उक्त मंडळामध्ये 
नगररचना व नियोजन विषयक तज्ज्ञ म्हणून श्री. श्री . रा. व्यास ( सेवानिवृत्त सहायक संचालक , नगररचना ) यांची नेमणूक करीत आहेत . 


सदर अधिसूचना संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे . 


नो. र. शेन्डे, 
संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १८ फेब्रुवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


६ 


प्रादेशिक योजना , नंदुरबार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ४ चे उपकलम ( १) अन्वये प्रादेशिक 
नियोजन मंडळामध्ये नगर रचना तथा नियोजन विषयक 

तज्ज्ञ नियुक्तीबाबत . 
क्रमांक प्रा . यो ./नंदुरबार/ तज्ज्ञ/ नासंघ/ टीपीव्ही -७/९२५. - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे उपकलम 
( १) मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने नियत केलेल्या नंदुरबार प्रदेशातील जमिनीचा वापर आणि विकास 
यांचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१६ /९९४/ प्र. क्र .५१६ / १६ /नंदुरबार प्रदेश / नवि - १३ , दिनांक १४ जुलै २०१६ अन्वये 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे “ उक्त मंडळ ” असे उल्लेखिलेले) गठित केले असून त्यामध्ये नगररचना तथा नियोजन विषयक तज्ज्ञ सदस्यांची 
नेमणूक करण्याविषयी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत केले आहे . 

त्यास अनुसरून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त मंडळामध्ये नगररचना व नियोजन विषयक तज्ज्ञ म्हणून नेमणूक केलेले 
श्री. दि . बा . ठोंबरे ( सेवानिवृत्त सहायक संचालक , नगररचना) यांनी तज्ज्ञ म्हणून पुढील काम करणेस असमर्थता दर्शविली असून तसा राजीनामा 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ च्या पत्राद्वारे सादर केला आहे. त्यामुळे श्री . ठोंबरे यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्यात येत असून उक्त मंडळामध्ये 
नगररचना व नियोजन विषयक तज्ज्ञ म्हणून श्री. श्री. रा. व्यास ( सेवानिवृत्त सहायक संचालक , नगररचना) यांची नेमणूक करीत आहेत . 

सदर अधिसूचना संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य यांच्या www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे . 

नो . र. शेन्डे, 

संचालक , नगररचना, 
पुणे, १८ फेब्रुवारी २०१७. 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ ५२२३६/ २०१६ / दुरुस्ती. - या 
कार्यालयाकडील क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन - ४ / ३६७/ २००५ , दिनांक 
१९ एप्रिल २००५ अन्वये मौजे बोरावल खुर्द, तालुका यावल , जिल्हा 
जळगाव येथील गट नंबर १३९ , क्षेत्र १८ हेक्टर ३७ आर हे भारतीय 
वन अधिनियम, १९२७ चे कलम २९ अन्वये संरक्षित वन म्हणून घोषित 
करण्याची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , नाशिक 
विभागीय पुरवणी, दिनांक ५ मे २००५ रोजी पृष्ठ ४०९ ते ४११ वर 
प्रसिद्ध झाली आहे, तीत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , गाव बोरावल खुर्द 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
गट नंबर क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र 


District Jalgaon 

No. RB/ Desk- 2/J - 4 /52236 / 2016/ Corrigandum. 
This Office notification No . REV/ Desk - 2 / J - 4 /367 / 
2005 , dated 19th April 2005 regarding declaration 
of Protected Forest bearing Gat No. 139 area 18 
Ha . 37 Are of Boraval Kh ., taluka Yawal, district 
Jalgaon under section 29 of the Indian Forst Act, 
1927 was published in Maharashtra Government 
Gazette , Part- 1 , Nashik Division , dated 5th May 2005 
on pages 409 to 411. 

In the above mentioned notification following 
amendment has been made . 
District Jalgaon , taluka Yawal , villge Borval kh . 
Instead of 

Revised 
GatNo. Area Gat No . 

Area 
2 

2 
H . Are 

H . Are 
139 .. 18 37 169 . . 18 37 


1 


1 


हे . आर 


हे . आर 


१३९ 


.. १८ ३७ 


१६९ 


.. 


१८ ३७ 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division , Nashik . 
Nashik, 30th January 2017 . 


नाशिक , ३० जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


आदेश 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

(क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांचीरितसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ३ मार्च 
२०१७ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतोच्या कालावधीत जारी राहील . 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९- ब- १/ ४६९ / २०१७. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ११४२ / २०१७, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये अहमदनगर जिल्ह्यात विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद , पंचायत समिती 
निवडणुकांची मतमोजणी होणार असलेबाबत कळविले आहे . 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
३ मार्च २०१७ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ 
अन्वये विनंती केली व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर । 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन । 
करणे ; 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०१७. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१/ २९४/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ ( १),( ३)/ ४६७/ 
२०१७, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था 
विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास 
अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे 
गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक 
कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला , 
चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २८ 
जानेवारी २०१७ चे ०० . ०० ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१७ चे २४. ०० 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) चे आदेश 
लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे. 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द 
वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , अपर 

प्रतिबंधक आदेश / ५३७ /२०१७, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ . 
जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम 
३७ (१), (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३). 
करण्यास मनाई करीत आहे . 

आदेश 
( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा 

क्रमांक ड /कक्ष-३/एमएजी -२/ कावि / १६८ / २०१७. - उपोद्घातात नमूद 
प्राणघातक असतील अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ 
बाळगणे; 

रोजी शासकीय शिवजयंती साजरी करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 
( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी ४ फेब्रुवारी २०१७ ते १० फेब्रुवारी २०१७ पावेतो पिंपळनेर , तालुका साक्री 
बरोबर नेणे ; 

येथील रूहाणी मानव केंद्र येथील परमसंत कृपालसिंहजी महाराज यांचे 
( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

जन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे . सदर कार्यक्रमास ४ ते 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

५ लाख भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने कायदा 
( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . धुळे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव यांच्यात किरकोळ 
( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 

कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची तसेच अॅट्रासिटी कायद्याच्या 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे. 

मुद्यावरून मराठा व दलित समाजामध्येदेखील वाद होण्याची शक्यता 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 

नाकारता येत नाही . त्यामुळे आगामी काळातील संभाव्य शिवजयंती व 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 

पिंपळनेर , तालुका साक्री येथील रूहाणी मानव केंद्र येथील परमसंत 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 

कृपालसिंहजी महाराज यांचे जन्मोत्सव सोहळा दरम्यान कायदा व 
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 

सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 

रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१), (३ ) चे 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही . 

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 
तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास)किंवा मिरवणुकीस , मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 

व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 

ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , दिलीप पांढरपट्टे , 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र. २ अन्वये मुंबई 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना ___ पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
लागू राहणार नाहीत . 

अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
सदरचा आदेश दिनांक २८ जानेवारी २०१७ चे ०० . ०० ते दिनांक कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
११ फेब्रुवारी २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस 

( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
रामदास खेडकर, ( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
नाशिक. 

( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 
नाशिक , २७ जानेवारी २०१७ . 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ ( १), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे, ४ फेब्रुवारी २०१७. 


येऊन अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यावर उपाययोजना 
म्हणून व यात्रेच्या कालावधीमध्ये तेथील लोकांना धोका पोहचू नये, अडथळे 
निर्माण होऊ नयेत व गैरसोय टाळावी तसेच कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी यासाठी वाहतुकीचे / रहदारीचे नियमन करणे आवश्यक 
झालेले आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे . 
___ त्याअर्थी मी, राजेंद्र बा . डहाळे, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा नंदुरबार , 
मला, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चे कलम XXIV (मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी पुढीलप्रमाणे रहदारी 
नियमनाचे आदेश देत आहे. 
( १ ) म्हसावद ते तोरणमाळ रोडवरील राणीपूर या गावाच्या पुढे कुठल्याही 

प्रकारची जड वाहने उदा . ट्रक , ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली (एसटी मिनीबस 
सोडून) तोरणमाळकडे जाणार नाहीत . अशी वाहने राणीपूर येथे 

थांबविण्यात येतील ; 
( २) ज्या वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याचा परवाना नाही असे कोणतेही 

वाहन तोरणमाळकडे प्रवाशी वाहतुकीसाठी जाणार नाही; 
( ३) ज्या वाहनांना परिवहन विभागाचा परवाना देण्यात आलेला आहे . 

परंतु क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशी गाडीत आढळतील त्यांना मौजे राणीपूर 
येथील बेस कॅम्पवर जास्तीचे प्रवाशी उतरविले जावून संबंधित वाहन 

चालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल ; 
( ४) मौजे राणीपूर येथून हलकी वाहने ज्यामध्ये एस. टी. च्या लहान व 

मोठ्या बसेस प्रवाशी वाहतूक परवानाधारक जीप , टॅक्सी (फक्त 

क्षमतेप्रमाणे प्रवाशी असलेल्या) यांनाच सोडण्यात येईल ; 
( ५) तोरणमाळ गडावर पोलीस चौकी पुढील आश्रमशाळेजवळील मैदानात 

निश्चित केलेल्या ठिकाणीच वरील वाहने प्रवाशांना उतरवतील व 
तेथूनच पुन्हा परतीसाठी नेतील. इतरत्र वाहने थांबवून प्रवाशी 
भरणाऱ्या व उतरविणाऱ्या वाहन चालकांविरूध्द मुंबई पोलीस कायदा 
कलम १०२ चे उल्लंघन ११७ प्रमाणे व मोटार व्हेईकल अॅक्टप्रमाणे 

कारवाई करण्यात येईल ; 
( ६) तोरणमाळ येथे वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहन चालकांनी व मालकांनी 

आपल्या वाहनांचे ब्रेक्स व दिवे सुस्थितीत असल्याबाबत खात्री करून 

घ्यावी. 
( ७) कोणत्याही वाहन चालकाने मद्य सेवन करून वाहन चालवू नये. 

मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकाविरूद्ध कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल . 
सदर आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो 
राहील . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझ्या सहीशिक्क्यानिशी 
दिला असे. 

राजेंद्र बा. डहाळे, 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ (१) ( ब) नुसार . 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ तोरणमाळ यात्रा/ ५२५ / २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी महाशिवरात्री हा सण असून त्यानिमित्ताने 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ ते २६ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो धडगाव तालुक्यातील 
मौजे तोरणमाळ येथे ( पोलीस ठाणे म्हसावद अंतर्गत ) महाशिवरात्रीच्या 
निमित्ताने श्री महादेव व गोरक्षनाथाची मोठी यात्रा भरणार आहे. तोरणमाळ 
येथे यात्रेच्या ठिकाणी जाणारा रस्ता हा घाटातील असून अरूंद व 
नागमोडी वळणाचा आहे आणि त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीस अडथळा 


नंदुरबार , १७ फेब्रुवारी २०१७ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे . - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/१५६ ( २) , दिनांक 

१९ मार्च १९६८ . 
(२ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ 
( ३) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी - ४/ ना. पत/ क . १५६ / प्रशिक्षण ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. पत/ डी -४/ पतसंस्था/ का . क. १५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) मॅनेजर , श्री रुक्मीणी सहकारी बँक लिमिटेड , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर यांचेदिनांक २१ जानेवारी २०१६ व दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ 

चे पत्र व संचालक मंडळ सभा , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या ठराव क्रमांक १३ . 


( ७) या कार्यालयाचे जा .क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/ २०१६/ १८१ , दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना. बँका/ सआ-१/ श्री रुक्मीणी बँक / क . १५६ / अधि . १७/ ४४९/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री रुक्मीणी सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 
(जिल्हा) 


० 


० 


___oc 


श्री . अशोक विठ्ठल मडके 

व्यवस्थापक 

कलम १५६ व नियम १०७ अहमदनगर , नाशिक 
श्री . प्रदिप जालिंदर जगताप 

शाखाधिकारी 

कलम १५६ व नियम १०७ ठाणे, सोलापूर 
श्री . राजेंद्र आबासाहेब गावडे 

शाखाधिकारी 

कलम १५६ व नियम १०७ औरंगाबाद , बीड 
श्री. पोपट बाळासाहेब ठाणगे 

शाखाधिकारी 

कलम १५६ व नियम १०७ पुणे 
वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे 
कार्यालयासह या कार्यालयास सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 

त्याबाबतचा नमुना अ , ब, क सोबत जोडलेला आहे . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेल्या आदेशांचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 

अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री रुक्मीणी सहकारी बँक लिमिटेड , श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी - १ / ५९७० / सन २०१६ . - श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ 
ते २५ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण १० दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ ( ४ था शनिवार ) व २७ नोव्हेंबर २०१६ ( रविवार ) या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 
आला त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 

आलेला आहे तो कालावधी 


श्री . पी . एच . काळे , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ ते १९ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे . 
श्री . एस. एस. शिंदे, 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ ते २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीपावेतो 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे . 
श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , २८ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ 

( २) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 
( ३) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ . 
( ५) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ अड. पतसंस्था/ अधिकार / २००८ , दिनांक 

२६ ऑगस्ट २००८ . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालयाकडील परिपत्रक जा .क्र . ना. पत/ डी -४/पतसंस्था/ का . क. १५६/०७, दिनांक ३१ 

डिसेंबर २००७ व जा .क्र . ना .बँका/ डी -४/ १५६ / अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र. .। 
( ७) व्यवस्थापक , नाशिक जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक लिमिटेड, नाशिक यांचेकडील जा. क्रमांक एनएसके / वसुली/ १६ / 

८१, दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे पत्र व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अवसायकीय सभेतील ठराव क्रमांक ५ . 


आदेश 


( 3 ) 


प्र 


क्रमांक विकास -२ / भूविकास बँक/ कलम १५६ / अधि ./ ८५३०/ सन २०१६ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा सहकारी 
कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक लिमिटेड, नाशिक या बँकेच्या सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी पुढील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व 
( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६), (७),(९),( १० ),( ११ ) अपसेटप्राईज कायम करणेची तरतूद वगळून ( १२),(१३ ),(१४) (विक्री कायम करणेची 
तरतूद वगळून) (१५),(१७),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम १०१/ ९१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०१/ ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 

प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 
नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७) शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र .क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज, चलनाचा भरणा 
संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात 

यावा. 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 
( १० ) वाचावे क्रमांक ६ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे, या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


परिशिष्ट 


क्र . 


सेवकाचे नाव ( सर्वश्री.) 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


tu 


सौ . एम . के. एखंडे 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


eee 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


दिलीप रघुनाथ माळी 


मुख्य हिशोबनीस 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


३ 


अविनाश माधवराव सांगळे 


नाशिक जिल्हा 


हिशोबनीस/ 
सहा. वसुली अधिकारी 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


४ 


चंद्रशेखर वामनराव पाटील 


नाशिक जिल्हा 


शाखाधिकारी/ 
वसुली अधिकारी 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


५ 


मल्हारी रंगनाथ पगार 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


६ 


राजेंद्र सहादु लोखंडे 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


७ 


राजेंद्र शिवाजी कांगणे 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


८ 


भिका मुरलीधर घुले 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


९ 


अशोक भिमराव मढे 


खा . वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , ५ डिसेंबर २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) 

(२) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्रमांक वि -३/ अवसायन / अंतिम आदेश/ सन २०१३, दिनांक ४ डिसेंबर २०१३ 
( ३) अवसायक यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २० डिसेंबर २०१६ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ इंदिरा तेलबिया उत्पादक सं ./ अवसायक बदल/ आदेश/ सन २०१६. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक ३ अन्वये तत्कालीन अवसायक श्री . एस. व्ही . पोतदार , कनिष्ठ लिपिक अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार यांची बदली झाल्याने त्यांच्याकडील अवसायन संस्थांचा पदभार काढून घेणेबाबत त्यांनी या कार्यालयास 
कळविले आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


त्याअर्थी, मी , निरज भ . चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी वरील वाचावे क्रमांक २ व ३ च्या आदेशात अंशत : बदल करून खालील तपशीलात नमूद सहकारी संस्थांवर 
अवसायनाचे कामकाज पहाणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 

पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 
पदनाम 

नाव व पदनाम 


१ इंदिरा तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , श्री . एस. व्ही . पोतदार , 

श्री . एस . व्ही . बोरसे , 
कोपी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार . 

कनिष्ठ लिपिक , 

सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार, सहकारी संस्था, नंदुरबार . 

तालुका -जिल्हा नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी . 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक २० डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

निरज भ. चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , 

जिल्हा नंदुरबार . 
नंदुरबार , २० डिसेंबर २०१६ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) 

( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा. क्रमांक वि -३/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ सन २०१० , दिनांक २३ एप्रिल २०१० 
( ३) विभागीय अधिकारी , नंदुरबार विभाग, नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ 

आदेश 


क्रमांक आस्था/पाणीवापर संस्था/ अवसायक बदल/ २१३१ / सन २०१६. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम ( सुधारणा) , २०१३ चे कलम १०३ (४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक ३ अन्वये श्री . पी. ओ. चौधरी , विभागीय अधिकारी, नंदुरबार विभाग , नंदुरबार हे दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 
रोजी बँकेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्याकडील अवसायन संस्थांचा पदभार काढून घेणेबाबत व इतर संस्थांवर नवीन अवसायकाची 
नियुक्ती करणेबाबत या कार्यालयास अवगत करण्यात आलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निरज भ . चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी वरील वाचावे क्रमांक २ व ३ च्या आदेशात अंशत: बदल करून खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थांवर 
अवसायनाचे कामकाज पहाणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे. 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

पदनाम 

नाव व पदनाम 


इंदिरा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 
रनाळा, तालुका नंदुरबार ( अवसायनात ) 


श्री . पी . ओ. चौधरी , 
विभागीय अधिकारी , 
नंदुरबार विभाग . 


श्री. एस . ए. आखाडे, 
तपासणीस, भालेर शाखा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


११ 


३ 


का 


२ तापीमाई उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , श्री . डी . बी. मराठे , 

श्री. एस. ए. आखाडे, 
विखरण, तालुका नंदुरबार ( अवसायनात) 

बँक तपासणीस . 

तपासणीस, भालेर शाखा. 
कानुमाता उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , श्री . डी . बी . मराठे, 

श्री . एस. ए. आखाडे, 
नंदुरबार ( अवसायनात ) 

बँक तपासणीस. 

तपासणीस , भालेर शाखा . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी . 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

निरज भ. चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , 

जिल्हा नंदुरबार . 
नंदुरबार , २६ डिसेंबर २०१६ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये 


( २) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक प्रशासन /निवडणूक / प्रस्ताव / अप्राप्त / अ. आ . कार्य/२०१६, दिनांक २८ मार्च २०१६ चा अंतिम आदेश 
( ३) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक प्रशासन /विकासगृहतारण/ अ. नाव/ सन २०१६, दिनांक २६ एप्रिल २०१६ व २४ मे २०१६ चे पत्र 
( ४) दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड , मुंबई जिल्हा कार्यालय, जळगाव यांचेकडील क्रमांक २८३/, 

दिनांक ७ जून २०१६ चे पत्र. 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ ३६२२/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , के. पी. पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या कार्यालयाचेवाचावे क्रमांक ३ च्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने एरंडोल तालुक्यातील अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेचे ऋणपरिशोधकाचे नेमणुकीत खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत 
आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 


नवीन नेमणूक झालेल्या 
ऋणपरिशोधकाचे नाव 


१ विकास सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , 

तळई , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव . 


श्री. डी . व्ही. साबळे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) , 
अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल . 


श्री . कमलाकर बाबुराव पवार , 
निरीक्षक, अधीन दि महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप. हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई जिल्हा कार्यालय, जळगाव. 


के. पी. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ९ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -२/ प्रभुदयाल/ नागरी/नि . ७९ / प्रसिद्धी/२१५८/ सन २०१६ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी प्रभुदयाल मामराज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या समिती सदस्यांची अविरोध निवडणूक दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पाडली 
आणि , 

ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजी निवडणूक निकाल जाहीर केला आहे व निवड व निवडून आलेल्या 
सदस्यांची नावे व कायमचे पत्ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ३२ अन्वये या कार्यालयास कळविलेले आहेत आणि 
ते या कार्यालयास दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्त झाले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , निरज चौधरी , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार याद्वारे निवडून आलेल्या सदस्यांची ( ज्यांची नावे या संस्थेची 
निवडून आलेली समिती आहे असे मानावयाचे) नावे जाहीर करीत आहे . 
सन २०१६- १७ ते २०२१ - २२ या कालावधीसाठी संस्थेच्या कार्यकारी समितीवर निवडून आलेल्या समिती सदस्यांची यादी 

परिशिष्ट 
अ.नं . उमेदवाराचे नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


० 


XU 


० 


खंडेलवाल ओमप्रकाश कल्याणमल 


सर्वसाधारण 


अग्रवाल मनोज प्रभुदयाल 


सर्वसाधारण 


० 


० 


अग्रवाल रतिलाल चिरंजीलाल 


सर्वसाधारण 


धारण 


अग्रवाल रतिलाल सुरेशचंद्र 
अग्रवाल सुभाषचंद्र बाबुलाल 
सांकला जगदीश अवराज 
अग्रवाल अंशु नितेश 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


० 


नंदुरबार , ता. जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता. जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता. जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि. नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता . जि. नंदुरबार 
नंदुरबार , ता. जि . नंदुरबार 
नंदुरबार , ता. जि . नंदुरबार 


० 


महिला राखीव 


अग्रवाल सविताबेन मगनलाल 


महिला राखीव 


० 


रिक्त पद 


अनु./ जाती/ जमाती 


० 


रिक्त पद 


भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती 
इतर मागासवर्ग 


० 


रिक्त पद 


निरज भ. चौधरी, 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ५ डिसेंबर २०१६ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले : (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना कृषि , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सीएसएल - १०८१/ ५९९९४ / सीआर-१४१५/ सी, दिनांक 

२१ मार्च १९८६. 
( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना कृषि , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सीएसएल- १४९३ / ११६२ / सीआर-४७/ १५/ सी, दिनांक ७ ऑगस्ट 

१९९३. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स , मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


१३ 


( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि अहमदनगर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को - ऑप . बँक लिमिटेड , अहमदनगर यांचेकडील क्रमांक वसुली - २९१ , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ चा प्रस्ताव व मा . संचालक मंडळ सभा , दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ ठराव क्रमांक १३ / १ ची नक्कल . 

अधिसूचना 
क्रमांक वि -३/ क . १५६/ वसुली अधिकार /मंजुरी/ १००५० / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ई. पी. पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेन्वये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी दि अहमदनगर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को - ऑप. बँक लिमिटेड , अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५) (६ ) ( ७) ( ९)( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ) ( १३) ( १५ ) ( १७) (१८) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटींस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिकाऱ्याचेनाव 

कार्यक्षेत्र 

कामकाज वेळ 


अ . क्र . 


हुद्दा 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


पूर्ण वेळ 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


श्री . सुनिल आप्पासाहेब मोरे 
श्री . जयसिंग आण्णासाहेब देशमुख 
श्री . महेश महालिंग नवगिरे 
श्री . अरुण मारुती शिरगिरे 
श्री . सुभाष शंकर म्हस्के 
श्री . संजय चंद्रकांत बर्ड 
श्री . जालिंदर जनार्दन काळे 
श्री . भाऊ दादाभाऊ सातपुते 
श्री. विष्णु दशरथ जाधव 
श्री . गोरक्ष ठकाजी मंडलीक 
श्री. जनार्दन पांडुरंग गडाख 
श्री . अशोक पाटीलबा थोरात 
श्री. वैभव अरविंद कुलकर्णी 
श्री. प्रदीप बाबुराव पटारे 
श्री . रमेश नानासाहेब गोडसे 
श्री . दादासाहेब विठ्ठल दहिकर 
श्री . युवराज विनायक तनपुरे 
श्री. सोपान पांडुरंग आढाव 
श्री . साईनाथ भाऊसाहेब दरेकर 
श्री . बाळासाहेब लक्ष्मण वाकचौरे 
श्री . बिजवंत जयवंत शिंदे 
श्री. म्हतारदेव पांडुरंग कोरडे 
श्री . साहेबराव लक्ष्मण सोनवणे 
श्री . उत्तम कारभारी गुळवे 
श्री. श्रीकांत कैलास गिरी 
श्री. भाऊसाहेब नारायण चेके 
श्री . भरत उद्धवराव इथापे 
श्री . किशोर शिवाजीराव मगर 
श्री . सुभाष काशिनाथ कोटकर 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
कार्यालयीन अधीक्षक 


हेड ऑफिस, नगर 
अकोले तालुका 
जामखेड तालुका 
कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 
नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
अकोले तालुका 
जामखेड तालुका 
कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 
नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
शेवगाव तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
अकोले तालुका 


अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 

हुद्दा 


अधिकाऱ्याचेनाव 


कार्यक्षेत्र 


कामकाज वेळ 


३ 


श्री . सुभाष काशिनाथ नवले 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


श्री. धोंडीबा दत्तात्रय गावंड 


कार्यालयीन अधीक्षक 


कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 
नेवासा तालुका 


अर्ध वेळ 


श्री. सत्यवान खंडेराव खाटीक 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


श्री . शंकर सिताराम कांडेकर 


कार्यालयीन अधीक्षक 


पारनेर तालुका 


अर्ध वेळ 


कार्यालयीन अधीक्षक 


राहुरी तालुका 


श्री . मच्छिद्र दत्तात्रय तनपुरे 
श्री . शालिग्राम सुर्यभान वाणी 


कार्यालयीन अधीक्षक 


राहाता तालुका 


श्री. हरिभाऊ सिताराम जगताप 


कार्यालयीन अधीक्षक 


संगमनेर तालुका 


श्री. वसंत भिमराव जगताप 


कार्यालयीन अधीक्षक 


श्रीगोंदा तालुका 


अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 


श्री . आण्णासाहेब नाथाजी म्हस्के 


कार्यालयीन अधीक्षक 


श्रीरामपूर तालुका 


श्री . संजय सोपानराव भुतकर 


इन्स्पेक्टर 


नगर तालुका 


श्री . कल्याण केशवराव आढाव 


इन्स्पेक्टर 


शेवगाव तालुका 


(१ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( २) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 


( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक 
कार्यालयास सादर करावे. 


(५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 


( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने प्रस्तावातील 

केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल 
तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा. 


( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात 

येऊ नये. 


( ८) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 
या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


ई. पी . पाटील , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


१५ 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक वि - २/ पत/ क. १५६ / अ. प्र./ कन्है/ पतपेढी/ ७०७६/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशाद्वारे पुढील 
अधिकाऱ्यांना श्री . पंडितरत्न स्व. कन्हैयालालजी म. सा . नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे या पतपेढीच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम २ ( एच ) व (जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),( ५),(६),(७),(९),(१०),(११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून), ( १२ ),( १३ ),(१५),( १७) ,( १८ ) व ( २० ) नुसार तसेच कलम ९८/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेशाचे दिनांकापासून पुढील एक वर्ष कालावधीसाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकाऱ्याचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण/ मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


१ श्री . एस. एल . रोकडे वसुली अधिकारी 

धुळे 

नाशिक / धुळे/ नंदुरबार/ 

जळगाव/ अहमदनगर. 
अट. - १. नियमाप्रमाणे सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करून अहवाल दरमहा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था व या कार्यालयास सादर 
करावा. 
२ . महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ 
अन्वये संस्थेच्या वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

मिलिंद भालेराव , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक विभाग, नाशिक . 
नाशिक , १९ नोव्हेंबर २०१६ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 

आदेश 


क्रमांक वि - १२/ वसुली/ इंदिरासहबँकधुळे/ क . १५६ / अधि ./९८९१/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , के. आर. रत्नाळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे या आदेशान्वये अवसायक इंदिरा 
सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात ) या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


तुकाराम मखाकंखर 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते 
धनंजय अरविंद जोशी 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


( २) 


सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती व त्याची प्रत उप/ सहायक निबंधक या 
कार्यालयास सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा .क्र . वसुली/ बी -१/ सरचार्ज/ सन ८५ , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या 
महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला 

भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र . क्र . २३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ", 
“ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली 

अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, ----- - सहकारी बँक / पतसंस्था -- --- - --- " 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 


( c ) 


( १२) जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील. 


(१३) सदर बँकेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
( १४ ) वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

के . आर. रत्नाळे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, धुळे . 
धुळे , २८ डिसेंबर २०१६ . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका/ सआ-१/ अशोकसह.बँक/ क. १५६ / अधि./२३३६/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये अशोक सहकारीबँक लिमिटेड, अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


श्री . युवराज माधव रोकडे 


शाखाधिकारी 


कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७. 


अहमदनगर , पुणे, नाशिक , 
ठाणे, औरंगाबाद , रायगड व 

मुंबई जिल्हे . 


अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यातच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 

कार्यालयास सादर करावी. 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवावी. त्याबाबत नमुना अ , ब व क पहावा . 


(६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 

दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे . 


( ७ ) 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करता येणार नाही. 
(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 

अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर " 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१६. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / पोनिदु/१८४२ / सन २०१६.-- ज्याअर्थी, जय भवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , ब्राम्हणशेवगे , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ , कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / आरएसआर/८०७/१९९५, दिनांक १५ जून १९९५ असा आहे व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे ; 

ज्याअर्थी, जय भवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, ब्राम्हणशेवगे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेच्या उपविधी क्रमांक 
१ . १ मध्ये अंशत: बदल करणेबाबत संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दिनांक २५ सप्टेंबर २०१६ विषय क्रमांक ५ ने ठराव मंजूर केलेला आहे ; 

__ ज्याअर्थी, जय भवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , ब्राम्हणशेवगे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा उपविधीत दुरुस्ती 
करणेसंबंधीचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्राप्त झालेला आहे ; 
त्याअर्थी, प्राप्त कागदपत्रे पडताळणीकरिता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 

आदेश 
मी, रवी गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम १२ मधील तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारावरून पुढीलप्रमाणे उपविधी दुरुस्तीस मान्यता देत आहे . 
उपविधी सध्याच्या उपविधीची शब्दयोजना 

दुरुस्ती उपविधीची शब्दयोजना 
अ . क्र . 


३ 


१ . १ 


जय भवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित 
असे आहे व तिचा नोंदलेला पत्ता - गाव ब्राम्हणशेवगे, 
पोस्ट ब्राम्हणशेवगे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
आहे आणि संस्थेचे कार्यक्षेत्र ब्राम्हणशेवगे, देवळी भोरस , 

मन्याड , सायगाव , नांद्रे पुरते मर्यादित राहील . 
सदरचा दाखला संस्थेचे उपविधीचेधारीकेस लावून ठेवावा . 


जय भवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित 
असे आहे व तिचा नोंदलेला पत्ता - गाव सायगाव , 
पोस्ट सायगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
आहे आणि संस्थेचे कार्यक्षेत्र ब्राम्हणशेवगे, देवळी भोरस , 
मन्याड , सायगाव, नांद्रे पुरते मर्यादित राहील . 


रवी गडेकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव. 


जळगाव , ८ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


१९ 


सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , १९ डिसेंबर २०१६. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ १८६८/ सन २०१६ .- मी , रवी गडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , नियोजित म्हाळसाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , अंजनसोंडे, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ डीबीएसएल/ एजीआर/( ओ)/ ( डी)/ ७६६ / सन 
२०१६ , दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 
जळगाव, १३ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७६७/ सन २०१६. - मी , रवी 
गडेकर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की, ज्वालामाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
मोहाडी, तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 
जळगाव, १४ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जेजीए / सीपीडी/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७६४ / सन २०१६. - मी , रवी 
गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , राणा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
तोरनाळा, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


जळगाव , २२ नोव्हेंबर २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अंतिम आदेश/ धुम्रवर्ण गृह . सह . सोसा./ ४५९१/ सन 
२०१६. - मी , जे. बी. बारी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१ ) ( क) ( दोन ) व कलम १०३ (१ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक आस्था/ अंतरिम 
आदेश/ धुम्रवर्ण गृह . सह . सोसा./ सन २०१६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ 
रोजीच्या अंतरिम आदेशात नमूदप्रमाणे धुम्रवर्ण सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , शहादा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर श्री . 

एस. जे. पवार , अपर लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , शहादा , जिल्हा 
___ नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करण्यात येत 

आहे . सदरचा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्याने व कार्यालयीन मुद्रेने दिला आहे. 
नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक जेजीए / सीपीडी/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ ७६५/ सन २०१६.- मी , रवी 
गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की, नियोजित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , वेळोदे, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सन १९६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये सदर 
संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 


आहे . 


जळगाव, २९ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ अंतिम आदेश/ कृष्णपिंगाक्ष गृह . सह . सोसा./ ४५९२ / सन 
२०१६. - मी , जे. बी . बारी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शहादा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) (दोन) व कलम १०३ (१ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक आस्था/ अंतरिम 
आदेश/ कृष्णपिंगाक्ष गृह . सह. सोसा./ सन २०१६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजीच्या अंतरिम आदेशात नमूदप्रमाणे कृष्णपिंगाक्ष सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, शहादा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
श्री. एस. डी. कोकणी, दुसरे उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , शहादा, 


क्रमांक जेजीए/ बीएसएल/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७६८ / सन २०१६. - मी , 
रवी गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , श्रीनाथ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , गोजोरे , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


जिल्हा नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक) म्हणून नेमणूक करण्यात 
येत आहे . सदरचा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्याने व कार्यालयीन मुद्रेने दिला आहे . 
नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०१६ . 


करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७ ( अ) 
अन्वये गणोर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, गणोर , तालुका 
शहादा, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्री . भरत 
विठ्ठलसिंग शिसोदे, तपासणीस , धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लिमिटेड, शाखा ब्राह्मणपुरी, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांची 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्याने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे. 


जे. बी . बारी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शहादा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ अंतिम आदेश/म . फुले मजूर सोसा./ ४५९३/ सन 
२०१६. - मी , जे. बी . बारी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा , 
तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) ( दोन ) व कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक आस्था/ अंतरिम आदेश / 
म . फुले मजूर सोसा. / सन २०१६, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अंतरिम आदेशात नमूदप्रमाणे महात्मा फुले मजूर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शहादा, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
श्री . एस . जे. पवार , अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करण्यात 
येत आहे. सदरचा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्याने व कार्यालयीन मुद्रेने दिला आहे. 
नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ अंतिम आदेश/ श्रीसदगुरु कृ. सा. सं.प्र./ ४५९४/ सन 
२०१६ . - मी , जे . बी . बारी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) ( दोन) व कलम १०३ ( १) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक आस्था / अंतरिम आदेश / 
श्री सद्गुरुकृपा स. प्र./ सन २०१६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अंतरिम आदेशात नमूदप्रमाणे श्री सदगुरु कृषी साधन सहकारी संस्था 
मर्यादित , प्रकाशा, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
श्री. एस. डी. कोकणी, अपर लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करण्यात 
येत आहे . सदरचा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्याने व कार्यालयीन मुद्रेने दिला आहे . 
नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०१६. 


मध्यंतरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये 

क्रमांक वि -१/ आदिविका/ अव/ क. १०२/ १०३/ म . आ ./ ८१८/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आउयो) , दिंडोरी/ पेठ , जिल्हा नाशिक , पेठ 
आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पेठ, तालुका 
पेठ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याचा मध्यंतरीय आदेश देत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये 
सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री. जी. आर. महानुभाव , 
बँक निरीक्षक , नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक 
शाखा पेठ , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे. 
__ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२ ) व 
नियम १९६१ चे नियम ८९ (२) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ज्या मालमत्तेवर , 
वस्तुवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता 
वस्तु किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व 
इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण हे अवसायकांच्या स्वाधीन 
करावे. 

हा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
पेठ, ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


मध्यंतरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये 

क्रमांक वि -१/ आदिविका / अव / क. १०२/ १०३ / म. आ./८१९ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क) ( दोन) 
व ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आउयो), दिंडोरी / पेठ , जिल्हा नाशिक , जोगमोडी 
आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, जोगमोडी , 
तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याचा मध्यंतरीय 
आदेश दत आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ गणोर वि . का . सह. सो . /कलम ७७ - अ/ ८२३३/ सन 
२०१६ . - मी , जे. बी . बारी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा , 
तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


२१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये 
सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . जी . आर . महानुभाव , 
बँक निरीक्षक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक , 
शाखा जोगमोडी , तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( २) व 
नियम ८९ ( २) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ज्या मालमत्तेवर , वस्तुवर 
आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू किंवा 
तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व इतर 
दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे. 

हा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
पेठ , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एनएसके/ डीडीआय/ एचएसजी/ १३०५/ सन २०१६ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा 
नाशिक हे जाहीर करतात की , अमिझरा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , कसबेवणी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( सन १९६१ ) महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

महेश भडांगे, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी. 
दिंडोरी , १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


मध्यंतरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये 

क्रमांक वि -१ / आदिविका/ अव/ क. १०२/ १०३/ म. आ ./ ८२० / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) (दोन ) 
व ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आउयो), दिंडोरी/ पेठ, जिल्हा नाशिक , करंजाळी 
आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, करंजाळी , 
तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याचा मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये 
सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . डी . एस . जाधव , 
बँक निरीक्षक , नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारीबँक लिमिटेड, नाशिक , 
शाखा करंजाळी, तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २) व 
नियम १९६१ चे नियम ८९ ( २) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ज्या मालमत्तेवर , 
वस्तुवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता 
वस्तू किंवा तो दावा, तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व 
इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण हे अवसायकांच्या स्वाधीन 
करावे . 

हा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
पेठ, ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ संस्था नाव बदल/नि . १४ (२)/ ४२९४/ सन २०१४ .- ज्याअर्थी, 
साक्री तालुक्यातील कामधेनू मजूर कारागीर सहकारी संस्था मर्यादित , 
विटाई, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या संस्थेचे नावात महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे कलम १४ ( २) मधील तरतुदीनुसार बदल करण्यात 
आला असून नियम ३१ मधील तरतुदीनुसार पत्त्यातही बदल करण्यात 
आलेला आहे . 
__ त्याअर्थी, कामधेनू मजूर कारागीर सहकारी संस्था मर्यादित , विटाई, 
तालुका साक्री , जिल्हा धुळे या संस्थेच्या नावात बदल होऊन सरस्वती 
मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, प्रतापपूर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 
असा बदल करण्यात आला आहे . 

दुर्वाचनीय, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( आऊयो), साक्री . 
साक्री, ९ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ एनएसके/ पीएनटी/ एलएफटी/ १४३७/ ८२७ / सन २०१६ .- मी , 
महेश भडांगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), पेठ , तालुका 
पेठ, जिल्हा नाशिक संगमेश्वर उपसा जलसिंचन योजना सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिराळे , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उपसा जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण -- -- असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१६. 


नोंदणी रद्द आदेश 
क्रमांक वि - २/ केमात्र्यंपा / शेवि /क. २१ / नोरआ / १६११ / सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी, जितेंद्र भुजंगराव शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक कै. माधवराव त्र्यंबकराव पाटील शेतकरी 
विकास सहकारी संस्था मर्यादित, भाटगाव , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए/ जीएनएल/(एस)/ ९२८ / सन २०११- १२/ 
सन २०११, दिनांक ५ ऑगस्ट २०११) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
कलम १०९ ( १) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
येवला, २९ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक वि -२/ हनुमान/ फळबाग / क. २१ / नोरआ / १५१५/ सन २०१६ . -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी, जितेंद्र भुजंगराव शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक हनुमान फळबाग , कांदा व भाजीपाला 
खरेदी-विक्री सहकारी संस्था मर्यादित, नागडे, तालुका येवला, जिल्हा 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ एजीआर / ( ओ)/ ९०९ / सन १९८६ 
८७/ सन १९८६, दिनांक ४ नोव्हेंबर १९८६) या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कलम १०९ (१) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर शेतकरीविकास 
सहकारी संस्था मर्यादित , चिचोंडी , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ जीएनएल/(एस)/९३५ / सन २०११- १२ / सन २०११ , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०११) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ 
( १) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 
सदरचा आदेश आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जितेंद्र भुजंगराव शेळके, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , येवला , 

जिल्हा नाशिक. 


येवला, १९ नोव्हेंबर २०१६ . 


येवला , १९ नोव्हेंबर २०१६. 


नोंदणी रद्द आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक वि -२ / कैपापा/ शेवि / क . २१ / नोरआ/१५१६ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या क्रमांक वि - १/ स. सं ./ क. २१ / आदेश/२४५० / २०१६ . - मी, प्रकाश गो . देवरे , 
अधिकारानुसार , मी, जितेंद्र भुजंगराव शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण मला महाराष्ट्र 
संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक कै. पाराजी पाटील शेतकरी विकास सहकारी सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
संस्था मर्यादित, गोरखनगर , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक ( नोंदणी विधी शक्तीचा वापर करून आदेश देतो की , कालिका गृहनिर्माण सहकारी 
क्रमांक एनएसके / वायएलए/ जीएनएल /(एस)/ ९३५ / सन २०११- १२/ सन २०११, संस्था मर्यादित , मानूर , तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेची 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०११ ) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ । ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ केएलएन / पीआरओ/ आय/ १२६७ / सन २००६ , दिनांक 
(१) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . २६ जुलै २००६) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून सदर संस्था 

सदरचा आदेश आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 
येवला, १९ नोव्हेंबर २०१६ . 

सदर आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नोंदणी रद्द आदेश 


प्रकाश गो . देवरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , 

जिल्हा नाशिक . 


कळवण, २० ऑक्टोबर २०१६ . 


क्रमांक वि -२/भोलेनाथ/ शेवि/ क. २१ / नोरआ/ १५१७ / सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी, जितेंद्र भुजंगराव शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक भोलेनाथ शेतकरी विकास सहकारी संस्था 
मर्यादित , देशमाने खुर्द , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ वायएलए/ जीएनएल /( एस )/ ९३६/ सन २०११ - १२ / सन २०११, दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०११ ) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ (१ ) 
नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


आदेश 


येवला, १९ नोव्हेंबर २०१६. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी/ संस्कृती ओम सह . गृह / २१३६ / सन 
२०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक हे 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . दिलीप बाजीराव कापसे, मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित संस्कृती ओम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , निफाड , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएचडी/ एचएसजी/(टीओ)/ ५४४६ / सन २०१६ , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१६ असा आहे . 


नोंदणी रद्द आदेश 
क्रमांक वि -२/ डॉ. बाआं/ शेवि / क. २१ / नोरआ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, मी, जितेंद्र भुजंगराव शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १९३८ 


२३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील 
नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 

दीपक सुकदेव पराये, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , २४ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ अव/ मआ / एताग्राउससो/४७०९ / सन २०१६. - मी , के . 
पी. पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून एरंडोल तालुका ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित , 
एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार 
गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश पारीत करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये 
श्री . पी. व्ही. पाटील , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था (विणकर) , एरंडोल 
यांची एरंडोल तालुका ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित , 
एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

संस्थेचे समापन का करण्यात येऊ नये ? याबाबतचे सबळ कारण 
संस्थेने या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी पुराव्यासह सादर करावे अथवा दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
दुपारी १२. ०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले लेखी अथवा 
तोंडी सादर करावे. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
एरंडोल, २६ सप्टेंबर २०१६ . 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / आरएसआर/ सीआर/ ४०५५/ सन २०१६. 
- मी , जी . एम. नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे जाहीर करतो की , 
श्री संत भगवानबाबा अर्बन को - ऑप, क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , राहुरी , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था । 
अधिनियम, १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / आरएचआय/ आरएसआर / सीआर / ४०५५ / सन २०१६ , दिनांक 
७ डिसेंबर २०१६ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संपत्ती संस्था 
आहे. 
राहुरी , ७ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एलएफटी/ ४०५७/ सन २०१६ .- मी, जी . 
एम. नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी, तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे जाहीर करतो की , गंगागिरी महाराज 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , मल्हारवाडी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ 
(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
आरएचआय/ एलएफटी/ ४०५७/ सन २०१६ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
उपसा जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण --- -- आहे . 

नांगरे गो . मो ., 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ अव/ मआ/ एविससो/४७१५/ सन २०१६. - मी , के . पी . 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( क ) ( दोन) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून एरंडोल विणकर सहकारी सोसायटी लिमिटेड , एरंडोल , तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय 
आदेश पारीत करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये 
श्री . आर. डी . पाटील , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , एरंडोल यांची 
एरंडोल विणकर सहकारी सोसायटी लिमिटेड , एरंडोल , तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

संस्थेचे समापन का करण्यात येवू नये ? याबाबतचे सबळ कारण 
संस्थेने या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी पुराव्यासह सादर करावे. अथवा दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
दुपारी १२. ०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले लेखी अथवा 
तोंडी सादर करावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल . 
एरंडोल , २६ सप्टेंबर २०१६ . 


राहुरी , ८ डिसेंबर २०१६ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 

संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम 
क्रमांक वि - ४/ अव. सं./ अवसायक / बदल/ १६४० / सन २०१६.- मी, रतिलाल १२ ( १) व त्याखालील नियम १० (१ ) अन्वये उत्पादक संस्था असून 
अहिरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सिन्नर, तालुका सिन्नर , 

उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात येत आहे . 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 

पी . बी. बागुल, 
कलम १०३ (४) मधील तरतुदीन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 

सहायक निबंधक , 
वापर करून धनेश्वरी भाडेकरू सहभागिदारी ( अपार्टमेंट) सहकारी गृहनिर्माण 

सहकारी संस्था, शिंदखेडा . 
संस्था मर्यादित , सिन्नर , जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या अवसायकपदी 

शिंदखेडा , १६ डिसेंबर २०१६ . 
श्री . राजेंद्र बी. साखला, प्र. जिल्हा व्यवस्थापक , दि महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप. हौसिंग फायनान्स, नाशिक यांचेऐवजी श्री. अविनाश किसनराव 
मराठे यांची नियुक्त करीत आहे. 

आदेश 
श्री. अविनाश किसनराव मराठे यांनी सदर संस्थेच्या अवसायक 

क्रमांक डीएलई/ एसकेआर/ एजीआर ( ओ)/ ७४३ / सन २०१६ .- सहायक 
पदाचा पदभार घेवून तसा अहवाल तत्काळ सादर करावा . 

निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
सिन्नर , २० सप्टेंबर २०१६ . 

निशांत शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , प्रतापपूर , तालुका साक्री, 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या 

( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आदेश 

आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेआर/ एजीआर( ओ) / 
क्रमांक वि -४/ अव. सं./ अवसायक / बदल/१६४० - अ/ सन २०१६ . - मी , ७४३/ सन २०१६, दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ असा आहे . 
रतिलाल अहिरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सिन्नर , तालुका 

___ उपरिनिर्दिष्ट महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम १२ 
सिन्नर , जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० 
१९६० चे कलम १०३ ( ४) मधील तरतुदीन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 

( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषि 
शक्तीचा वापर करून धनलक्ष्मी भाडेकरू सहभागिदारी ( अपार्टमेंट ) सहकारी 

संस्था असे करण्यात येत आहे . 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सिन्नर , जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री. अविनाश किसनराव मराठे , सहायक निरीक्षक , दि महाराष्ट्र स्टेट 

दुर्वाचनीय , 
को - ऑप. हौसिंग फायनान्स नाशिक यांचेऐवजी श्री . एकनाथ सुकदेव 

सहायक निबंधक , 
शिरसाठ यांची नियुक्त करीत आहे . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे . 
श्री . एकनाथ सुकदेव शिरसाठ यांनी सदर संस्थेच्या अवसायक पदाचा धुळे, २९ डिसेंबर २०१६ . 
पदभार घेवून तसा अहवाल तत्काळ सादर करावा. 
रतिलाल अहिरे, 

आदेश 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , क्रमांक सनिपा/प्र.क्र. १/ भैरव / गृहअव /बदल/६७६१/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
जिल्हा नाशिक . सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४) प्रमाणे प्रदान 

केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , सहायक निबंधक , 
सिन्नर , २० सप्टेंबर २०१६ . 

सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश देतो की , भैरवनाथ 

मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, भोसे (विसर्जित ), तालुका पाथर्डी, जिल्हा 
आदेश 

अहमदनगर या संस्थेचे विसर्जन अधिकारी श्री. व्ही . आर. भारदे, 

प्रतवारीकार यांच्याऐवजी श्री . जी . एन. कुकडे, कनिष्ठ लिपिक , अधीन 
क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/पीआरडी/ आय/ ३६८१/ सन २०१६ . - मी , पी . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी 
बी . बागुल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 

म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
याद्वारे अधिसूचित करतो की , नियोजित वैभव महिला औद्योगिक उत्पादक 
संस्था मर्यादित , दोंडाईचा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे ही संस्था सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) व १९६१ चा व मुद्रेसह दिला आहे. 
नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ 

____ पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६ . 
एसकेडी/पीआरडी/ आय/ ९८६१/ २०१६ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ असा 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


२५ 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/प्र.क्र . १/ मोहटाई / पत / अव / बदल/ ६७६९/ सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४ ) 
प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश 
देतो की , मोहटाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोहटे 
(विसर्जित ) , तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे विसर्जन 
अधिकारी श्री . ए. एन. लोखंडे, सहायक सहकार अधिकारी यांच्याऐवजी 
श्री. एस . एम. कराळे, सहकार अधिकारी श्रेणी-१ अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश 
देतो की, ग्रामविकास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पागोरी 
पिंपळगाव (विसर्जित ), तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
विसर्जन अधिकारी श्री. ए. एन. लोखंडे, सहायक सहकार अधिकारी 
यांच्याऐवजी श्री . एस . एम. कराळे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
व मुद्रेसह दिला आहे. 


पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
व मुद्रेसह दिला आहे. 


आदेश 


पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/प्र. क्र . १/विद्या/ गृह / अव / बदल/६८०१/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४) प्रमाणे प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश देतो की , विद्या 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, पाथर्डी(विसर्जित ), तालुका पाथर्डी, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे विसर्जन अधिकारी श्री. व्ही. आर. 
भारदे, प्रतवारीकार यांच्याऐवजी श्री . जी . एन . कुकडे, कनिष्ठ लिपिक 
अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


क्रमांक सनिपा/ प्र.क्र . १/ क्रांतीदल/ पत / अव / बदल/ ६७७६ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४ ) 
प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश 
देतो की , क्रांतीदल ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
माणिकदौंडी (विसर्जित ), तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
विसर्जन अधिकारी श्री . ए. एन . लोखंडे, सहायक सहकार अधिकारी 
यांच्याऐवजी श्री. एस . एम. कराळे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ अधीन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
व मुद्रेसह दिला आहे . 


पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
व मुद्रेसह दिला आहे. 


पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक सनिपा / प्र. क्र .१/ चैतन्य / पत/ अव / बदल/ ६७८७/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४) प्रमाणे प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये मी, बाळासाहेब सुमंतराव जाधव, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी असा आदेश देतो की , चैतन्य 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिचोंडी शिराळ (विसर्जित ) , 
तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे विसर्जन अधिकारी 
श्री . ए. एन. लोखंडे, सहायक सहकार अधिकारी यांच्याऐवजी श्री . एस. 
एम. कराळे, सहकार अधिकारी श्रेणी-१ अधीन सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, पाथर्डी यांची विसर्जन अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


क्रमांक सनिपा/ प्र. क्र . १ / ग्रामविकास / पत / अव / बदल/ ६७९४/ सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४ ) 
प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी 
व मुद्रेसह दिला आहे. 


हा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , १५ डिसेंबर २०१६. 


बाळासाहेब सुमंतराव जाधव, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, पाथर्डी, 
तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर . 


मध्यंतरीय आदेश 


पाथर्डी, २६ डिसेंबर २०१६. 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक आस्था/ क. १०२/ मध्यं . आदेश/ संत तारादास बापु / ग्रा / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१ ) 
( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , निरज भ. चौधरी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका -जिल्हा नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , प. पूज्य संतश्री तारादासजी बापु ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
संस्था मर्यादित, कोळदे, तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा समापनाचा 
अंतरिम आदेश देत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये 
संस्थेवर श्री. एम . डी . गांगुर्डे, सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार यांची 
नेमणूक करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ क . १०२ / मध्यं . आदेश/ नवहिंद गृहनिर्माण/ २०९८/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) 
(क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, निरज भ. चौधरी, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था ,नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार असा आदेश 
देतो की, नवहिंद मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , 
तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा समापनाचा अंतरिम आदेश देत 
आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर श्री . एम . 
डी . गांगुर्डे, सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
आत निम्नस्वाक्षरीकार यांच्याकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात 
येऊ नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण/ खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या 
पुराव्यासह सादर करावे. तसेच आपले म्हणणे समक्ष मांडणेसाठी या 
कार्यालयात दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता 
सुनावणीस हजर रहावे वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा सुनावणी दिवशी कार्यालयात हजर न झाल्यास वा 
संस्था चालू ठेवणेविषयी कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास 
सदरहू संस्थेच्या संचालक मंडळाला व संस्थेच्या सभासदांना संस्था सुरू 
ठेवणेविषयी कोणतीही आस्था राहिलेली नाही , असा निष्कर्ष नोंदवून 
सदर समापनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल. संस्थेच्या संचालकांनी 
संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तुंवर आणि दाव्यावर योग्य हक्कावर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार आहे, असे आढळून 
येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचेमालकी हक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या 
संबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा नियंत्रण यांची 
व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
आत निम्नस्वाक्षरीकार यांच्याकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात 
येऊ नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण/ खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या 
पुराव्यासह सादर करावे. तसेच आपले म्हणणे समक्ष मांडणेसाठी या 
कार्यालयात दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता 
सुनावणीस हजर रहावे वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा सुनावणी दिवशी कार्यालयात हजर न झाल्यास वा 
संस्था चालू ठेवणेविषयी कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास 
सदरहू संस्थेच्या संचालक मंडळाला व संस्थेच्या सभासदांना संस्था 
सुरू ठेवणेविषयी कोणतीही आस्था राहिलेली नाही , असा निष्कर्ष नोंदवून 
सदर समापनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल . संस्थेच्या संचालकांनी 
संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तुंवर आणि दाव्यावर योग्य हक्कावर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार आहे, असे आढळून 
येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचे मालकी हक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या 
संबंधातील पुस्तके, कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा नियंत्रण यांची 
व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


हा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


निरज भ . चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १५ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


२७ 


अपर निबंधक ( पतसंस्था ) सहकारी संस्था यांजकडून 


__ आदेश 


१९६० चे ( सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविणेत 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/( डीएलई)/ जीएनएलओ/ 
३६६/ २०१६-१७/ सन २०१६, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ असा आहे. 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करणेत येत आहे . 


धुळे, ५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स. आ .-५/ आसिघनदाटपत/विलीनीकरण / २९२४ / सन 
२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी, सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे कोरठण ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळगाव रोठा, तालुका पारनेर , जिल्हा 
अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एएसआर/ १३०१/ 
९६ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता आमदार सिताराम 
घनदाट (मामा) ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नांदुरपठार , 
तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
पीएनआर/ आरएसआर / सीआर /१९०७/ २००३ , दिनांक ४ जुलै २००३ या 
नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टांमध्ये नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण 
करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची अशा 
वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही . 

उक्त आदेशामुळे कोरठण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पिंपळगाव रोठा, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे आमदार 
सिताराम घनदाट (मामा) ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नांदुरपठार , तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेमध्ये विलीनीकरण 
झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
नुसार सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर 
यांनी कोरठाण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळगाव 
रोठा, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात यावे. 


क्रमांक डीएलई /( डीएलई)/ जीएनएलओ/३६७ /८१०६ / सन २०१६. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे, तालुका धुळे जाहीर करतात की , 
श्री साईसुंदरदास बाबा वाल्मीकी मेहतर समाज रोजगार व स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका जिल्हा धुळे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविणेत आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई /(डीएलई )/ जीएनएलओ/ ३६७/ २०१६ - १७/ सन २०१६ , दिनांक 

१९ नोव्हेंबर २०१६ असा आहे. 
___ सदर संस्थेचेवर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करणेत येत आहे . 


किशन रत्नाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , 
धुळे तालुका, धुळे. 


धळे . १९ नोव्हेंबर २०१६ 


आदेश 


उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

__ सुनील पवार , 

अपर निबंधक (पतसंस्था), 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, २१ नोव्हेंबर २०१६. 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/( टीसी)/ ५६६६ / सन २०१६ .- स्पेस 
झेनिथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, आनंदवली शिवार , 
गंगापूर रोड, नाशिक ही संस्था मौजे आनंदवली शिवारातील सर्व्हे नंबर 
१२/ २/ १ - अ मधील प्लॉट नंबर १५ यासी क्षेत्र २०४७. १० चौ . मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) 
अन्वये नोंदविणेत आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक डीएलई /( डीएलई)/ जीएनएलओ/३६६/ ७१६८ / सन २०१६. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे जाहीर करतात की , पाच 
कंदील परिसर व्यावसायिक व्यापाऱ्यांची सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
धुळे, तालुका जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


नाशिक , ३० सप्टेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक , १ डिसेंबर २०१६. 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/ ५६६८ / सन २०१६ .- गार्डन 
काऊंटी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , आडगाव शिवार , 
नाशिक ही संस्था मौजे आडगाव शिवारातील सर्व्हे नंबर ३०७/२ मधील 
प्लॉट नंबर १ यासी क्षेत्र १७९७४ . २० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविणेत 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 


नाशिक , २६ ऑक्टोबर २०१६ . 


क्रमांक एनएसके/एनएसके /एचएसजी/( टीसी)/ ५६७३/ सन २०१६.-सिडनी 
टॉवर ओ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४८०/३ - अ / ३ -ब/ २ मधील प्लॉट नंबर 
२ यासी क्षेत्र ९७६ . २५ चौ. मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविणेत आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चेनियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६६९ / सन २०१६ .- शिव 
पॅलेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर १८७/ ३/ १ मधील प्लॉट नंबर १ यासी 
क्षेत्र ८९० . ०० चौ . मी. या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविणेत आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , २८ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६७४ / सन २०१६ . 
श्री विठ्ठल सदन को- ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडाळा शिवार , 
अशोका मार्ग, नाशिक ही संस्था मौजे वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर 
३/२-ब + ३/१/ ३- ब मधील प्लॉट नंबर १७ व १८ ( प्रत्येकी १६५ . ०० चौ. मी .) 
यासी क्षेत्र ३३० . ०० चौ. मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविणेत आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चेनियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 


नाशिक , ८ डिसेंबर २०१६. 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६७१/ सन २०१६ .- अभिषेक 
प्राईड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , पखालरोड , वडाळा 
शिवार , नाशिक ही संस्था मौजे वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर १५/ ३ 
मधील प्लॉट नंबर १ यासी क्षेत्र ४९९. ६६ चौ. मी. या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविणेत 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
नाशिक , २९ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६७२ / सन २०१६. - वैष्णव 
स्पर्श को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, संसरी शिवार , नाशिक 
ही संस्था मौजे संसरी शिवारातील सर्व्हे नंबर १३५/१- ई यासी क्षेत्र 
२०००. ०० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविणेत आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 


क्रमांक वि -१/ कुशिनगरहाऊसिंगसो/ पुनर्रचना/ ७२४६/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व नियम १८ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कुशिनगर को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक, नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी/टीसी/ ३०५ / सन १९८४, दिनांक २ मे १९८४ अन्वये या संस्थेचे 
पुनर्जीवन करीत आहे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी जारी केला असे . 
नाशिक , ७ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १९३८ 


२९ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि-१/ श्री उमिया हाऊसिंगसो/ पुनर्रचना/ ७३२८ / सन २०१६. क्रमांक वि - १/ संस्कृती हौसिंगसोसा./ क . २१ / नों .रद्द आदेश/ ७६६० / सन 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ व नियम १८ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री उमिया को - ऑपरेटिव्ह तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , डॉ. प्रिया दळणर , 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पंचवटी , नाशिक, नोंदणी क्रमांक एनएसके / 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये 
एनएसके/ एचएसजी/टीसी/ ५७४ / सन १९७९ , दिनांक ३ फेब्रुवारी १९७९ 

संस्कृती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका 
अन्वये या संस्थेचे पुनर्जीवन करीत आहे . 

जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/६१५/ सन १९७६ , 

दिनांक २ ऑक्टोबर १९७६ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ नोव्हेंबर 

भविष्यात फ्लॅटच्या / जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत वा इतर काही 
२०१६ रोजी जारी केला असे . 

कायदेशीर बाबनिर्माण झाल्यास, त्यास माजी संचालक मंडळ व सभासद 
नाशिक , १५ नोव्हेंबर २०१६. 

हे वैयक्तिक व सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील या अटीस अधीन 

राहून देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे 
आदेश 

असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. 
क्रमांक वि - १/ मनाली पार्क हौ. सो. / पुनर्रचना/ ७६२९ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व नियम १८ अन्वये मला 

___ कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मनाली पार्क को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 

डॉ . प्रिया दळणर , 
सोसायटी लिमिटेड , नाशिकरोड, नाशिक , नोंदणी क्रमांक एनएसके । 

उपनिबंधक , 
एनएसके /एचएसजी/ टीसी/ ३९०८/ सन २००२ , दिनांक ११ मार्च२००२ अन्वये 

सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
या संस्थेचे पुनर्जीवन करीत आहे. 

नाशिक . 

नाशिक , १५ डिसेंबर २०१६ . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१६ रोजी जारी केला असे . 

प्रारूप आदेश 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१६. 

वाचावे.- ( १) या कार्यालयाकडील अवसायन अंतिम आदेश जा . क्रमांक 

वि -१०/ जकिमउसमासंदो / कलम १०२ (२)/ अंतिम अव . आदेश/ 
आदेश 

सन २०१५, दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ . 
क्रमांक वि -१/ श्रीयशोमंदिर हौ . सो./ पुनर्रचना/ ७६३०/ सन २०१६.- महाराष्ट्र ( २) अवसायक जय किसान मका उत्पादक सहकारी मार्केटिंग 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर 

संघ मर्यादित, दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा यांचेकडील 
करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 

नमुना ह मधील या कार्यालयास दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये श्री यशोमंदिर 

प्राप्त प्रस्ताव. 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , तालुका जिल्हा 

क्रमांक वि - १० / पणन/ जकिमउसमासंदो/ पुनर्रचना/ प्रा . आ ./ ९६९४/ सन 
नाशिक , नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/४६७ / सन १९७३, दिनांक 

२०१६. - मी , जे. के. ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
१४ ऑक्टोबर १९७३ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश भविष्यात मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल- १४९३ / ११६२ / सीआर -४७/१५- स , 
मालकी हक्काबाबत वा इतर काही कायदेशीर बाब निर्माण झाल्यास , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
त्यास माजी संचालक मंडळ व सभासद हे वैयक्तिक व सामुहिकरित्या सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी 
जबाबदार राहतील या अटीस अधीन राहून देत असून या आदेशाचे संस्था, १९६१ चे नियम १८ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये जय 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती किसान मका उत्पादक सहकारी मार्केटिंग संघ मर्यादित , दोंडाईचा, तालुका 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

शिंदखेडा, जिल्हा धुळे ( अवसायनात ) या संस्थेचे पुनर्रजीवन करणेबाबतचा 

प्रारूप आदेश करीत आहे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

वाचावे क्रमांक २ अन्वये अवसायक यांनी सादर केलेला पुनर्जीवन 

प्रस्तावासोबत सादर केलेल्या योजनेबाबत सदर आदेश पारीत झालेचे 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१६. 

तारखेपासून सर्व हितसंबंधित सभासद व व्यक्तींनी एक महिन्याच्या आत 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात हरकती/ सूचना लेखी स्वरूपात सादर 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


कराव्यात . सदर हितसंबंधित सभासद व व्यक्तींनी हरकती/ सूचना प्राप्त 
न झाल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहित धरून पुढीलप्रमाणे 
उचित कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

जय किसान मका उत्पादक सहकारी मार्केटिंग संघ मर्यादित , दोंडाईचा , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न 
होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक कायम राहील . 

जय किसान मका उत्पादक सहकारी मार्केटिंग संघ मर्यादित, दोंडाईचा , 
तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या संस्थेच्या बाबतीत कार्यालयीन ड 
नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात येईल . 


शिरपूर , राजेंद्र किसनलाल अग्रवाल यांचेकडील येणे असलेल्या थकीत 
रकमा वसुलीसाठी वाचले क्रमांक ४ अन्वये श्री . एन. बी. चौधरी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे त्याचेऐवजी 
श्री. पी. बी. बागुल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिंदखेडा यांची 
न्यायाधिकरण प्राधिकारी नियुक्ती आदेश करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दिला आहे . 


जे . के. ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


धुळे , २२ डिसेंबर २०१६. 


जय किसान मका उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, दोंडाईचा, तालुका 
शिंदखेडा या संस्थेची हंमामी व्यवस्थापक समिती राहील. सदर समितीने 
कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तीन महिन्याच्या आत नवीन समिती गठित 
करणे बंधनकारक राहील . 


आदेश 


__ सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 


धुळे , ९ डिसेंबर २०१६. 


. 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ धुजिबिकामसपत/ नाव बदल/९५४३ / सन २०१६. - मी, जे . 
के. ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे असे अधिसूचित 
करतो की , धुळे जिल्हा बिजली कामगार सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे , 
तालुका-जिल्हा धुळे या नावात महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम १४ मधील तरतुदीनुसार बदल करण्यात आला असून संस्थेचे 
बदल झालेले नाव महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ सभासदांची बिजली 
कामगार सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे असे आहे. 

जे. के . ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


वाचावे. - ( १) कृषि उत्पन्न बाजार समिती लिमिटेड , शिरपूर यांचेकडील 

पत्र जा . क्रमांक ४९४/ सन २०१६ , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१६ . 


(२) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 

१९६३ चे कलम ५७ (३) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
विक्री (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चा नियम ११९ - । 
क , ५७. 


धुळे , १८ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


( ३) या कार्यालयाचा आदेश जा . क्रमांक वि -१०/ कृउबासशि / 

कलम ५७( ३)/ न्या. प्रा./ आदेश/ सन २०१६, दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०१६. 


( ४) श्री . एम. एस. चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

शिरपूर यांचेकडील पत्र जा. क्रमांक वि -१ / थकीत रक्कम 

वसुली/ कृ-५७/ सन २०१६ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ . 
क्रमांक वि - १० / कृउबासशि / कलम ५७ (३ )/ न्या. प्रा ./ आ .बदल/ ९८०९ / सन 
२०१६ . - मी, जे. के . ठाकूर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
मला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम ५७ (३) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व 
विनियमन ), नियम १९६७ चा नियम ११९ - क अन्वयेच्या अधिकारानुसार 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या 
बाजार समितीकडील व्यापारी मे. के. जी . अॅग्रो प्रोसेसर्स लिमिटेड , 


क्रमांक वि -५/ क. १०२ (२)/ अंआ/जिल्हा बेरोजगार संघ/५६६८ / सन 
२०१६. - मी , एस. वाय . पुरी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) मधील नंदुरबार जिल्हा स्वयंरोजगार 
व बेरोजगार सहकारी संस्थांचा सहकारी संघ मर्यादित , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम 
( मध्यंतरीय) आदेश जा . क्र . वि -१/ क. १०२/ मध्यं. आदेश/जिल्हा बेरोजगार 
संघ/ सन २०१६ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ हा कायम करण्यात येत आहे . 
सदर अंतरिम आदेशान्वये नियुक्त ऋणपरिशोधक ( अवसायक) यांना आदेशित 
करण्यात येते की , सदर संस्थेचे समापन, सदर संस्थेचे उपविधी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ या मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


३१ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे. 


आदेश 


एस. वाय. पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक पणन-१ / कृउबास/उमराणे/ शेतमालनियमन/ कलम ४ / अंतिम 
अधिसूचना/ ४९४४ / सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व 
विनयमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, उमराणे, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक या बाजार समितीचे 
तिचे उमराणे येथील मुख्य बाजार आवारास स्व . निवृत्ती (काका) ग्यानदेव 
देवरे हे नाव देणेबाबतचा या कार्यालयाचे प्राथमिक अधिसूचना क्रमांक 
३५९९ /पणन - १/ कृउबास / उमराणे/मु.बा . आ. / नामकरण / कलम ३/ अधिसूचना / 
सन २०१६, दिनांक २० मे २०१६ अन्वये प्रस्तावित केले होते . 

या कार्यालयाकडील कलम ३ ची अधिसूचना जा . क्रमांक ३५९९ / पणन 
१/ कृउबास/ उमराणे/ मु. बा . आ./नामकरण / कलम ३/ अधिसूचना/ सन २०१६, 
दिनांक २० मे २०१६ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, उमराणे, तालुका 
देवळा , जिल्हा नाशिक या बाजार समितीचे मुख्य बाजार आवारास स्व . 
निवृत्ती (काका) ग्यानदेव देवरे हे नाव देणेबाबत हरकती मागविण्यात 
आलेल्या आहेत. प्रस्तुत अधिसूचना दिनांक २४ मे २०१६ रोजीचे दैनिक 
देशदूत व दैनिक भ्रमर या स्थानिक वृत्तपत्रात तसेच दिनांक ९ जून २०१६ 
रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. अधिसूचनेत 
नमूद विहित कालावधीत या कार्यालयाकडे एकही हरकत प्राप्त झालेली 
नाही. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ३०/ सन २०१६ . - श्री. ए . ए. नांदगावकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए. नांदगावकर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. नांदगावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. यु. बघेले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. एम . व्ही . चव्हाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 
__ श्री . ए. ए. नांदगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ९ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ 
चे कलम ४ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन कृषि व सहकार विभाग, अधिसूचना 
क्रमांक एपीएम/ २०८१/३६३४० / ४४० /११ - स, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक हे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, उमराणे, तालुका 
देवळा, जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने तिच्या उमराणे येथील मुख्य 
बाजार आवारास स्व . निवृत्ती (काका) ग्यानदेव देवरे हे नामकरण केल्याचे 
घोषित करीत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३९ / सन २०१६ . - श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर . नागोरी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नीलकंठ करें, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नाशिक , ८ जुलै २०१६ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


श्रीमती ए. आर. नागोरी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१६ . 


येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . के. शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . एन. चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. के . शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१६ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती पी . व्ही. घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ११ डिसेंबर २०१६ व दिनांक १२ डिसेंबर २०१६ रोजी 
श्रीमती ए . आर. नागोरी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ व दिनांक १४ डिसेंबर 
२०१६ रोजी श्रीमती पी . ए. ढाणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही . घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ९६ / सन २०१६. - श्री. के. एम. कायंगुडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजीची 
द्वितीय सत्राची अर्धा दिवसाची व दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीची 
द्वितीय सत्राची अर्धा दिवसाची मंजूर करणेत आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . के . एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१६. 


अहमदनगर , ९ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७७ / सन २०१६. - श्रीमती के . के . शाह , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . शाह यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १०४/ सन २०१६. - श्रीमती पी . पी. भारसाकडे 
वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ७ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


३३ 


अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४१/ सन २०१६. - श्रीमती टी . एम. निराळे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी. एम . निराळे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एम. निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


17 पत आह . 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. पी. नलगे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१६ . 


श्रीमती टी . एम . निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७७/ सन २०१६. - श्रीमती के . के . शाह , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१६ व दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१६. - श्रीमती टी. एम . देशमुख 
नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एन. ढाणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


_ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . शाह यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती के . के. शाह, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. पी. पी . केस्तीकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
__ श्रीमती के . के . शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २ डिसेंबर २०१६. 


श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ३ डिसेंबर २०१६. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/११२ / सन २०१६ . - श्री . बी . एन. चिकणे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी . एन . चिकणे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. बी . एन . चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी. पी . केस्तीकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . बी. एन . चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/११६ / सन २०१६. - श्री . डी. बी. हंबीरे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी . हंबीरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . बी. हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत , दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत व 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. एस. आलेवार , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचेकडे व दिनांक 
५ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ७ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत व दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळ संपेपर्यंत श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री . डी . बी. हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , ३ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/११० / सन २०१६. - श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २ डिसेंबर 
२०१६ व दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित 
रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १ 
डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११०/ सन २०१६. - श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१६ व दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली 
एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी. शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३०/ सन २०१६. - श्री . ए . ए. नांदगावकर, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ व 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित याद्वारे 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


३५ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए . ए. नांदगावकर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए . ए. नांदगावकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. यु. बघेले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व 
प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यशाळा संपेपर्यंत श्री. एस. व्ही . 
देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे व 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यशाळा संपल्यानंतर ते दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एम . व्ही . चव्हाण , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 
___ श्री . ए . ए. नांदगावकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७७ / सन २०१६. - श्रीमती के. के. शाह , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१६ व ७ सप्टेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के. शाह यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती के. के. शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . केस्तीकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती के . के . शाह, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११०/ सन २०१६. - श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१६ व दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित 
रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१६. - श्रीमती के . एस . नावंदर , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन. ढाणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी. शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२१/ सन २०१६. - श्री . एम. ए. पठाण , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम. ए. पठाण यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एम . ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी . एन. कोकाटे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. एम . ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५ / सन २०१६ . - श्री. एम. व्ही . चव्हाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १९ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. व्ही . चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एम . व्ही . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती डी. एम. भंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एम. व्ही. चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१६. 


अहमदनगर , २१ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४७/ सन २०१६. - श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक ६ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . जे. कोरे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही . जे. कोरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त । 
कार्यभार श्री . पी. आय. मोकाशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १३ डिसेंबर २०१६. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९६ / सन २०१६.- श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . के . एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . के . एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १३ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


३७ 


तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १४ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९७/ सन २०१६. - श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १४ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४ / सन २०१६. - श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१० डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर. एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १४ डिसेंबर २०१६. 


__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत त्या वाढीव अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८/ सन २०१६. - श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १७ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी 
दुपारपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१६ रोजीपर्यंत व दिनांक २४ डिसेंबर २०१६ रोजीपासून ते 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी दुपारपर्यंत श्रीमती ए. डी. देव , जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजीपर्यंत 
श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०५/ सन २०१६ . - श्री. एस. पी. सय्यद, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ ते 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . पी. सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. एस. पी . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
एस . के . कारंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री . एस. पी . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १३ डिसेंबर २०१६ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१६ . - श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी. एम . देशमुख -नाईक यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एन. ढाणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४२/ सन २०१६. - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ६ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती पी. व्ही . घाडगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत श्री . ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही. घाडगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१६ . 


अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११०/ सन २०१६. - श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे । 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१६ रोजीची एकूण १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन. देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी. शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१६ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८२/ सन २०१६. - श्रीमती आर. व्ही . मोहिते, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजीपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. व्ही. मोहिते यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती आर. व्ही . मोहिते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. एस. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात आला होता . 
__ श्रीमती आर. व्ही. मोहिते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


३९ 


आदेश 


न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ व 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली एकूण दोन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/११९ / सन २०१६ .- श्री. व्ही. आय. भंडारी, दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ व 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची मंजूर करणेत आलेली दोन दिवसांची 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजीपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . आय. भंडारी यांना दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . व्ही . आय. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी. जी . पटवे, सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 

श्री . व्ही. आय. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए . आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ११ नोव्हेंबर २०१६. 


अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२० / सन २०१६. - श्री . ए. एम . पाटणकर, दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम. पाटणकर यांना दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एम. पाटणकर , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एम. ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५२/ सन २०१६ . - श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अहमदनगर येथे आयोजित करणेत 
आलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित रहावे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम . शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 


श्री . ए. एम . पाटणकर , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . शेंडगे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . ए. बी. शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०२/ सन २०१६. - श्री . पी . एस . विठलाणी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एस . विठलाणी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती के. व्ही . बोरा, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. पी . एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११०/ सन २०१६. - श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०१६ व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित 
रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतचे वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन. देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. पी. एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०९/ सन २०१६. - श्री . ए . बी. शेंडगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २१ / सन २०१६ . - श्री . एस . एस . जगताप , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


४१ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस. जगताप यांना मुख्य रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी. पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत ठेवण्यात 
आला होता . 

आला होता. 
श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य ___ वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१६ . 

अहमदनगर , १७ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६ / सन २०१६. - श्रीमती एस. बी. महाले, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. बी . महाले यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. बी. महाले, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . व्ही . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस. बी. महाले, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ७५ / सन २०१६. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ६ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . ए . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. आर. माळवदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १७ नोव्हेंबर २०१६ . 


पदा 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७४ / सन २०१६. - श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७६ / सन २०१६ . - श्री . ए . एम. मुजावर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एम. मुजावर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने ____ करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
__ श्री . ए . एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड 

नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 

स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
ठेवण्यात आला होता . 

अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
श्री . ए . एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड हे कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 

___ श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
राहिले असते . 

गेल्या नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१६. 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


का 


अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९५/ सन २०१६. - श्रीमती के. पी. जैन - देसरडा , ३ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती के . पी. जैन - देसरडा , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . व्ही. बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती के. पी . जैन - देसरडा , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१६. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११४/ सन २०१६. - श्री. पी . पी . देशमाने, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी. देशमाने यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पी . पी. देशमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी . जी. इटकळकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. पी . पी . देशमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


आदेश 


अहमदनगर , १८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१६. - श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम. देशमुख- नाईक यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११६ / सन २०१६ .- श्री. डी. बी. हंबीरे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री १० . ०० 
वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


४३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी . हंबीरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. डी. बी. हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. 
एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


_ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी . पी. बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


__ श्री. डी. बी . हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १७ नोव्हेंबर २०१६ . 


अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१२० / सन २०१६ . - श्री. ए. एम. पाटणकर, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची वाढीव अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम. पाटणकर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


श्री . ए. एम . पाटणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एम. ए. पठाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
__ श्री . ए. एम . पाटणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६ / सन २०१६. - श्रीमती एस. बी . महाले , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २८ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. बी. महाले यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती एस. बी . महाले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . पी . जैन- देसरडा, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. बी . महाले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१६. 


अहमदनगर, १७ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१ / सन २०१६. - श्री . एस. एस . जगताप , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१६ ते दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २८ / सन २०१६ . - श्री . व्ही . ए . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची मंजूर करणेत 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे व त्याऐवजी ___ भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तसेच दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची व नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात 

या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
येत आहे . 

अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१६ . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

आदेश 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०२/ सन २०१६.- श्री. पी. एस. विठलाणी, दिवाणी 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ ते 
श्री . व्ही. ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
श्री. ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 

वेळेनंतर ते दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एस. विठलाणी यांना दिवाणी 
__ श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 

वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
करीत राहिले असते. 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१६ . 

श्री . पी. एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

श्रीमती के . व्ही. बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
आदेश 

ठेवण्यात येत आहे. 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४० / सन २०१६ . - श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे 

____ श्री . पी. एस . विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
२६ डिसेंबर २०१६ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 

काम करीत राहिले असते. 
आहे . तसेच दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१६ . 
परवानगी देण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ३ रे सहदिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३१/ सन २०१७. - श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर , 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ९ जानेवारी 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

२०१७ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 

रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ जानेवारी २०१७ 
श्रीमती के. एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
कार्यभार दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२४ डिसेंबर २०१६ रोजीपर्यंत श्रीमती टी . एम. निराळे, ४ थे सहदिवाणी 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक २५ डिसेंबर 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
२०१६ रोजी श्रीमती एस. पी. नलगे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजीपासून ते 

वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती पी . पी . 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


४५ 


श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी. मोहिते यांना तदर्थ जिल्हा 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
कार्यभार श्री. के . एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
श्रीगोंदा ठेवण्यात येत आहे . 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , येत आहे. 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 

श्री . व्ही . जी . मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अहमदनगर , ७ जानेवारी २०१७. 

अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीपर्यंत श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा 

न्यायाधीश-५ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
आदेश 

१० डिसेंबर २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७४ / सन २०१६.- श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए. एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते 

___ न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ७ जानेवारी २०१७ रोजी 

___ श्री . व्ही. जी. मोहिते, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन 

न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच अहमदनगर , ६ डिसेंबर २०१६ . 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३/ सन २०१६. - श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 

न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २६ 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
श्री . ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत 

अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ डिसेंबर 
ठेवण्यात येत आहे. 

२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी 
श्री . ए . आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी आहे . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा 
राहिले असते. 

न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
सौ . सु. कि . केवले, करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 

अहमदनगर. नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
अहमदनगर , ७ जानेवारी २०१७ . 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

कार्यभार श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
आदेश 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८१/ सन २०१६ . - श्री . व्ही . जी . मोहिते, तदर्थ 

श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
७ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 

नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ डिसेंबर 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६. 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


वेळेसंपेपर्यंत श्री. आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . व्ही . जी. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे . 


__ श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/३/ सन २०१६ .- श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजी 
सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते दिनांक २० डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच . एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. के. केवले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२५ / सन २०१६. - श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१० डिसेंबर २०१६ रोजी सोनई, तालुका नेवासा येथील कार्यक्रम संपल्यानंतर 
ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. डी. देव यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-५ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. डी . देव, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अति. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ 
डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . व्ही . जी . मोहिते , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . ए . एन. चौरे ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १० डिसेंबर २०१६ रोजी सोनई , तालुका नेवासा येथील 
कार्यक्रम संपल्यानंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 


श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


___ अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


४७ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ११/ सन २०१६. - श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे तसेच दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . भगत यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. जे. एल. गांधी , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७४ / सन २०१६ . - श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए . आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए. आर. माळवदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२ / सन २०१६ . - श्री . जि . ल . गांधी , जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१६ ते ३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल. गांधी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी । 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९८ / सन २०१६. - श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


___ श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१६. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१०० / सन २०१६. - श्री . आर. डी. पाटील, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. डी . पाटील यांना जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . आर . डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . आर. डी. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२/ सन २०१६. - श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०१६ ते २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल . गांधी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जि . ल . गांधी , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अहमदनगर , २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . जी . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


____ आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८ / सन २०१६. - श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
__ अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 

तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


__ आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९८/ सन २०१६. - श्री. एस. व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत 
आहे . 
अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१६. 


अहमदनगर, २ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


४९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/३/ सन २०१६.- श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
लोकअदालतीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११/ सन २०१६. - श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे तसेच दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . भगत यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री . एस. एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. जे. एल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/६/ सन २०१६. - श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा । 
न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ४ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एम . देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच . एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३ नोव्हेंबर २०१६. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१५/ सन २०१६. - श्री . एम . वाय. ए. के . शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीनंतर ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय. ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री . एम . वाय. ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एम. वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , ९ नोव्हेंबर २०१६ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९७/ सन २०१६ . - श्री. आर . एम . पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक १८ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर, १८ नोव्हेंबर २०१६ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. आर. एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति. सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/५४/ सन २०१६. - श्री . एस. व्ही . देशमुख, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ 
रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. व्ही. देशमुख यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. व्ही . देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . व्ही . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री. एस. व्ही . देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६ . 


अहमदनगर , ३ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३/ सन २०१६. - श्रीमती एस. के. केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २२ । 
नोव्हेंबर २०१६ रोजी ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७६ / सन २०१६. - श्री . ए . एम. मुजावर, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम. मुजावर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


५१ 


श्री . ए. एम. मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


श्रीमती पी. पी. बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती आर. व्ही. मोहिते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६. 


अहमदनगर , २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११७/ सन २०१६. - श्री . ए. एन. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१६ ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळ संपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी. बी . हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३९ / सन २०१६. - श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १६ 
डिसेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१६. 


अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१०१/ सन २०१६. - श्रीमती पी. पी . बनकर, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी. बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४ / सन २०१६. - श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी. भारसाकडे- वाघ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. पी. नलगे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

हे. म. देशपांडे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४ / सन २०१६ . - श्रीमती पी. पी . भारसाकडे 
वाघ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१६ व दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी . भारसाकडे- वाघ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती टी. एम . देशमुख -नाईक , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

__ सु. व्यं . माने , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , ३ नोव्हेंबर २०१६. 


अहमदनगर, १७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/४२/ सन २०१६ . - श्रीमती पी. व्ही. घाडगे , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१६ व दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी. एम . देशमुख - नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही. घाडगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक बी -२ / २२६५/ सन २०१६ . - श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ व ४ नोव्हेंबर २०१६ अशी एकूण 
२ दिवसांची परिवर्तीत रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आले होते . 

श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . आर. यलमाने , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी 
सांभाळावा . 

श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर 


अहमदनगर , ३ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


५३ 


आदेश 


त्या कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


क्रमांक बी - २/ २१५२/ सन २०१६. - श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ व ८ नोव्हेंबर २०१६ अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आले होते . 

श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त श्री . एन . आर. यलमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी सांभाळावा . 
__ _ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
नंदुरबार , ८ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २२७५ / सन २०१६ .- श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ व २ डिसेंबर २०१६ अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आले होते . 

श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
श्री . पी . एच. जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी तसेच दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो श्री. एन . आर. यलमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम । 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


आदेश 
क्रमांक बी -२ / २२४० / सन २०१६. - श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ ते 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ रविवार या सुट्टीसह) मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
___ श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १८ नोव्हेंबर २०१६. 


नंदुरबार , २२ नोव्हेंबर २०१६ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च२ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
क्रमांक बी - २/ २३०३/ सन २०१६ . - श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 

नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते ___ _ नंदुरबार , ६ डिसेंबर २०१६ . 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीसह 
दिनांक २६ व २७ नोव्हेंबर २०१६ चौथा शनिवार व रविवार व दिनांक 

आदेश 
४ डिसेंबर २०१६ रविवार या सुट्ट्यांसह दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ चे 

क्रमांक बी -२/२४८६/ सन २०१६. - श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ चे कार्यालयीन 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांना दिनांक १० डिसेंबर २०१६ ते 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली 

दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण १० दिवसांची अर्जित रजा 
आहे. 

व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 

___ श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

श्री. एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

____ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे , 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २८ नोव्हेंबर २०१६. 

नंदुरबार , २० डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २३८६/ सन २०१६ . - श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांना दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ ते 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीसह 
दिनांक १०, ११ व १२ डिसेंबर २०१६ अनुक्रमे दुसरा शनिवार , रविवार व 
इद - ए-मिलाद या सुट्ट्यांसह दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २१३५/ सन २०१६. - श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . बी . सोनटक्के यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार, १७ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


५५ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ २३३१/ सन २०१६. - श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी 

क्रमांक बी -२ / २३५२ / सन २०१६. - श्री . पुष्कर हेमादी जोशी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना 
९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 

दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
३० नोव्हेंबर २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ करण्यात येत आहे . 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमादी जोशी यांना सहदिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक यांना सहदिवाणी 

पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, ___ नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री. पुष्कर हेमादी जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
__ श्री. अनिरूद्ध जी. पाठक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी । 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पुष्कर हेमादी जोशी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 

सांभाळावा. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमादी जोशी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 

नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , २ डिसेंबर २०१६ . 
आदेश 
क्रमांक बी - २/ २४५८/ सन २०१६. - श्री. अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी क्रमांक बी -१/ २३५३ / सन २०१६ . - श्री . एस. ए. देशपांडे , दिवाणी 
एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांना 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक यांना सहदिवाणी दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ ते ९ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 

४ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १०, ११ व १२ सप्टेंबर २०१६ 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

अनुक्रमे दुसरा शनिवार, रविवार व ईद - ए-मिलाद या सुट्ट्यांना जोडून 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 

याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ चे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ चे कार्यालयीन 
__ श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. ए. देशपांडे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा या पदी पुनर्नियुक्त 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी 
सांभाळावा. 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा या पदी पर्यायी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , 

इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , आहे . 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 

श्री . एस . ए. देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, तळोदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
नंदुरबार , १६ डिसेंबर २०१६. 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. ए. देशपांडे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २ डिसेंबर २०१६ . 


श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो तसेच श्री . पी. एच . जोशी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१६ वेळेपूर्वीपावेतो सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ३ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २१०१/ सन २०१६. - श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१६ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ९ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रविवार कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १२ व १३ 
नोव्हेंबर २०१६ अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह) मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे. 

श्री. प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायीक 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील स्वाक्षांकित यांचेकडेस तसेच प्रशासकीय 
पदाचा कार्यभार श्री . एस. पी . गोंधळेकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २५ ऑक्टोबर २०१६. 


क्रमांक बी - २/ २४७८/ सन २०१६. - श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायीक पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
व प्रशायकीय पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . बी . सोनटक्के , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. वामन जयवंतराव दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

प्राची पी. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २० डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/२१२१/ सन २०१६. - श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१६ पावेतोची अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१६ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ 
रविवार या सुट्टीसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


५७ 


आदेश 


आदेश 

श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
क्रमांक बी -१/ ५६८८/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . एन . नायर , जिल्हा 

धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
२०१६ ते १७ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एन . नायर , जिल्हा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे 

कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
येत आहे. 

राहिल्या असत्या . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन . नायर यांना जिल्हा 

धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

क्रमांक बी -१/ ६११७/ सन २०१६. - श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा 
श्रीमती पी . एन . नायर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २ नोव्हेंबर 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार २०१६ रोजीची १ दिवसाची परावर्तीत रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 
श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. नायर यांना जिल्हा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

___ न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 

३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

श्रीमती पी . एन . नायर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
राहिल्या असत्या . 

धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
धुळे , १४ नोव्हेंबर २०१६. 

श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


आदेश 


___ श्रीमती पी . एन. नायर, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


२ 


क्रमांक बी -१/ ५८४४ / सन २०१६ . - श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०१६ ते १७ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित 
रजेस जोडून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- ३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


धुळे, ६ डिसेंबर २०१६. 


श्रीमती पी . एन. नायर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२/६२४६ / सन २०१६ .- श्रीमती ए. एस. नलगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ ते १५ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ डिसेंबर २०१६ ( ईद - ए-मिलाद) या 
सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस. नलगे, यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


धुळे , १६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


श्रीमती ए. एस. नलगे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. डी . चक्कर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी / ५५९० / सन २०१६. - श्री . भां . चा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०१६ ते ४ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच त्यांनी सदर कालावधीत मुख्यालय सोडले होते त्यास 
याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील । 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. एस. नलगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . भा. चा . मोरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे. 


धुळे, १३ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


श्री. भा. चा. मोरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ व 
३ नोव्हेंबर २०१६ या रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी तसेच दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजीचा कार्यभार श्री . एस . पी. बेदरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळला 
होता. 


क्रमांक बी -१/ ६३२० / सन २०१६ . - श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१६ ते २८ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. शिंदे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भां . चा . मोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १६ ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


५९ 


आदेश 


क्रमांक बी- २/ ५७२३ / सन २०१६ . - श्री. एस . एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१६ ते १९ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ रविवार या सुट्टीला जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच . गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 
____ श्री . एस . एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . जे. गि -हे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ७ नोव्हेंबर २०१६ . 


श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. जे. गि -हे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच . गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६१५७/ सन २०१६.- श्री . एस . एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक 
१ डिसेंबर २०१६ ते ३ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. जे. गि -हे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 
__ श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ६ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५५९१ / सन २०१६ .- श्री. एस. एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१६ ते ११ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ ( रविवार), दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१६ (२ रा शनिवार) व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ (रविवार ) या सुट्टीला 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजीचे रिमांडचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


आदेश 


श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


क्रमांक बी -२/ ५५९२/ सन २०१६ . - श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ 
नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा तसेच त्यांनी 
सदर कालावधीत मुख्यालय सोडले होते त्यास याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
धुळे, ९ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. डी . एम . 
आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक बी -१/ ५६८९ / सन २०१६. - श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २ नोव्हेंबर 
२०१६ ते ११ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण १० दिवसांची परिवर्तित 
रजा, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ (२ रा शनिवार ) व दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२०१६ (रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


धुळे , ७ नोव्हेंबर २०१६ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी - १/६१९२/ सन २०१६. - श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१६ ते ८ डिसेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित 
रजा, दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ (रविवार) या सुट्टीला जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


____ श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एच . काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


धुळे, १४ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८ , २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


६१ 


श्री . पी. एस. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए . जे. गि -हे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. पी. एस. भंडारी, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १७ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/५७२८/ सन २०१६ . - श्री . ए . जे. गि -हे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची परिवर्तित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. जे. गिहे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 

श्री . ए . जे . गि -हे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एच. एस. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 

श्री . ए. जे . गि -हे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . ए. जे. गिहे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १५ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२ / ५७८५/ सन २०१६ .- श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ 
(रविवार), २६ नोव्हेंबर २०१६ ( ४ था शनिवार ) व २७ नोव्हेंबर २०१६ 
( रविवार) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ ते २५ नोव्हेंबर 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. एच. काळे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे पदाचा अशा दोन्ही अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एस. शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ५७८४/ सन २०१६.- श्री. पी. एस. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१६ ते १९ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ रविवार या सुट्टीला जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एस. भंडारी यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. एच. काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे, १६ नोव्हेंबर २०१६ . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०१७ / फाल्गुन ११ - १७, शके १९३८ 


वाचा.- १. महाराष्ट्र शासन , विधी व न्यायविभाग, शासन निर्णय क्रमांक 

एचसीटी - २००३/( १३८)/ का. तीन, मंत्रालय, मुंबई -३२, दिनांक 

२३ जुलै २००४. 
२. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ /प्र.क्र . १४१/ का . तीन , 

मंत्रालय, मुंबई- ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


वाचा.- १. महाराष्ट्र शासन , विधी व न्यायविभाग, शासन निर्णय क्रमांक 

एचसीटी - २००३ /( १३८ )/ का. तीन, मंत्रालय, मुंबई- ३२, दिनांक 

२३ जुलै २००४. 
२. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी /२००९/ प्र. क्र . १४१ / का . तीन , 

मंत्रालय , मुंबई -३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ७१८२/ सन २०१६ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . सुधीरकुमार मुरलीधरराव बुक्के , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक 
यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल 
२०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या 
सुविधेचा लाभ न देता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ ते १७ डिसेंबर २०१६ या 
( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . सुधीरकुमार मुरलीधरराव बुक्के , मुख्य । 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , २२ नोव्हेंबर २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ ७३८९/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . एस . एम . गोडसे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सटाणा यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता दिनांक १ डिसेंबर २०१६ ते 
३० डिसेंबर २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. एम. गोडसे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सटाणा यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 
नाशिक , २९ नोव्हेंबर २०१६. 


वाचा.- १. महाराष्ट्र शासन, विधी व न्यायविभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

एचसीटी - २००३/ ( १३८ )/ का . तीन, मंत्रालय, मुंबई- ३२, दिनांक 

२३ जुलै २००४ . 
२. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ /प्र.क्र . १४१/ का . तीन , 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ ७६६१ / सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्रीमती ए. आर. रहाणे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ 
ते २५ डिसेंबर २०१६ या कालावधीकरिता ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा 
फक्त रजा रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती ए. आर. रहाणे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


वाचा.- १. महाराष्ट्र शासन, विधी व न्यायविभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

एचसीटी -२००३/(१३८ )/ का . तीन, मंत्रालय, मुंबई - ३२, दिनांक 

२३ जुलै २००४ . 
२. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९/ प्र. क्र . १४१ / का . तीन , 
मंत्रालय , मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ ६९७१/ सन २०१६ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री. सुधीर नरहरीराव शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ 
ते ६ डिसेंबर २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात येत आहे. या रजेच्या कालावधीत 
त्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा अनुज्ञेय असणार नाही . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . सुधीर नरहरीराव शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

अरूण मा . ढवळे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक , १४ नोव्हेंबर २०१६ . 

नाशिक . 


नाशिक , २ डिसेंबर २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


